RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/ 173 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष २ , अंक ५३ ]] 


शनिवार , जून ४, २०१६ / ज्येष्ठ १४ , शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ९ ० 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ जून २०१६ 


अधिसूचना 
नोंदणी अधिनियम , १ ९ ०८ . 

क्रमांक आरजीएन . २०१६ /१३३५/ प्र.क्र . ३६५ (१) /म-१.- नोंदणी अधिनियम , १९ ०८ ( १९०८ चा अधि . १६) ( या पुढे ज्याचा उल्लेख 
उक्त अधिनियम म्हणून करण्यात येईल ) च्या कलम ७८ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे महाराष्ट्र 
राज्यास लागू असताना शासन अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र . आरजीएन .१५५८ / ६७७३१-एन , दिनांक १७ जुलै १९ ६१ आणि उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ७९ नुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे फी तक्त्यामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची -१ मधील टीप क्रमांक ६० नंतर खालील टीप समाविष्ट करण्यात यावी 

“ टीप- ६१- शेतकऱ्यांनी रु . २,५०,००० पर्यंतच्या शेती आणि पीक कर्जाशी संबंधित निष्पादित केलेल्या अभिस्विकृती, 
रोखपत्र करारनामा, हक्कविलेख निक्षेप, हडप, तारण किंवा तारण गहाण , हमीपत्र, गहाणखत , प्रतिभूती बंधपत्र किंवा गहाणखत 
किंवा त्यांच्याशी संलग्न अशा कोणत्याही संलेखावर दिनांक १ एप्रिल २०१६ रोजी सुरू होणाऱ्या व दिनांक ३१ मार्च २०१७ 
रोजी संपणाऱ्या कालावधीकरिता कोणतीही नोंदणी फी आकारली जाणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


दिनेश चव्हाण, 


शासनाचे अवर सचिव. 


( १ ) 


भाग चार - अ - ९०-१ 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जून ४, २०१६ / ज्येष्ठ १४ , शके १ ९ ३८ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 4th June 2016 


NOTIFICATION 


THE REGISTRATION ACT , 1908 . 

No. RGN . 2016 / 1335 / C.R . No. 365 ( 1) /M-1.-In exercise of the Powers conferred by section 78 
of the Registration Act , 1908 (XVI of 1908 ) in its application to the State of Maharashtra , the 
Government of Maharashtra being satisfied that it is necessary to do so in the public interest, 
hereby amends the Table of Fees published in the Government Notification , Revenue and Forest 
Department, No. RGN.1558 /67731- N , dated the 17th July 1961, for registration of instrument and 
the same is required by section 79 of the said Act, as follows : 

In the said Table of Fees in Article I after Note 60 the following shall be added , namely: 

“ Note 61- No Registration fees shall be chargeable on the instruments of 
Acknowledgement, Cash Credit Agreement, Deposit of Title Deeds, Pawn , Pledge and 
Hypothecation , Letter of Guarantee , Mortgage Deed , Guarantee of Debt or any other instru 
ment relating to agricultural and crop loan up to Rupees 2,50,000 for the period commencing 
on 1st April 2016 and ending on 31st March 2017 ( inclusive of both days ) executed by an 
agriculturist. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DINESH CHAVAN , 


Under Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


